पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गांतील १,१२७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : २७ मार्च, २०२३. 


संदर्भ; १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दि.२३/०९/२०२२. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/पमोवा/०९/२०२३, 
दि.२५/०१/२०२३. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/१६/ आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या विविध 


संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर 


मुदत दि. २८/०२/२०२३ रोजी संपुष्टात आलेली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना 


दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील दि.०८/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व अस्थायी 


पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 


प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. :- 


शासन TAS निर्णय :- 


या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


2 यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस १०८ राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ 


या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


डु सदरचा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि. ०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार नाहीत 


या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"११/.॥859॥॥॥8.90०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९१८४७२८०१२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAHUL VIJAY 
KULKARNI प 
(रा. वि. कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

५. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

६. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), नागपूर. 

७. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 

८. अवर सचिव (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (व्यय-७/ आ.पु.क,), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, निवडनस्ती पोळ-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


630427 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दिनांक २७ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
48८ पदनाम पदसंख्या गृह विभाग शासन निर्णय 
१ २ 3 8 4 
१ | वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी पोळीस पोलीस निरीक्षक ४ टिआरए ०१८६/२७५३/२/पोल-८, दि.२३/०९/१९८८. 
अधिकारी कर्मचारी दर्जाच्या संख्येत वाढ / पोलीस उप निरीक्षक २५ 
सहा.पोलीस उपनिरीक्षक १२ | एपीओ २६९२/प्र.क्र.४६७/पोल-३, दि.०५/०७/१९९२ अन्वये एक पद 
पोलीस हवालदार ४८ । दि. ५.०७.१९९२ शासनास प्रत्यर्पित केले. 
पोलीस हवालदार लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई १८० 
पोलीस शिपाई लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई चालक १३ 
एकूण २८४ 
२ | वाहतुक शाखेसाठी चालक पदे निर्माण पोळीस शिपाई चालक २७  । क्र.टिआरए१३९१/१९/पोल-८, दि.२९/०६/१९९२. 
करण्याबाबत एकूण 2 
3 | बेलोबाय हे पद कायम स्वरुपी निर्माण gala कम शिपाई १ क्र.टिआरए १६९१/३/पोल-८, दि.११/११/१९९२ 
करण्याबाबत एकूण 5 
४ | बृहन्मुंबई पोळीस वाहतुक शाखेसाठी Wel. TST उपनिरीक्षक २६ | क्र.टिआरए १५९४/४९/पोल-८, दि.२२/०८/१९९५. 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस हवालदार १०७ 
पोलीस नाईक ० 
पोलीस शिपाई ६३ 
एकूण १९६ 
५ | महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षासाठी पोळीस शिपाई चालक १ क्र.पीपीए १३९४/५/भाग-४/पोल-८, दि.२७/०९/२००२. 
पदे निर्माण करणे एकूण १ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८, दिनांक २७ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


अ. विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र गृह विभाग शासन निर्णय 
पदनाम पदसंख्या 
ae] 2 3 1g 388 4 
६ | बृहन्मुंबई पोळीस वाहतुक शाखेसाठी पोलीस उप निरीक्षक २ क्रटिआरए ०१०३/६६९/प्र.क्र.१०/पोल-८, दि.१९/०९/२००३ 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस शिपाई 9 पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक 98.08.2003 
एकूण ९ 
७ | न्यायाधिन कैद्यांची न्यायालयात तथा पोलीस निरीक्षक १ एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.७७/२/पोल-८, दि.१२/०७/२००४. 
रुग्णालयात ने आण करण्यासाठी पदे- सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २ 
निर्माण करणे पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
पोलीस हवालदार ११० 
पोलीस शिपाई ४२६ 
एकूण ६०९ 
एकूण पदे | ११२७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


